केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध 
योजना/कार्यक्रमांमधून राबविण्यात येणाऱ्या 
कामाची अंतिम फलनिष्पत्ती व उपयोगिते बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- लोलेस-२०१७/प्र.क्र.५३३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ मे, २०१९. 


शासन परिपत्रक :- 


केंद्र शासन व राज्य झासनाच्या विविध योजना/कार्यक्रमांमधून राबविण्यात येणाऱ्या 
कामाची अंतिम फलनिष्पत्ती व उपयोगिता विचारात घेतली जात नसल्यची बाब भारताचे नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांच्या अहवालाद्वारे निदर्शनास आणली जाते. sera पध्दतीने लोकलेखा 
समितीच्या सन २०१५-१६ च्या १४ व्या अहवालामध्ये शिफारस क्र. २.२८ मध्ये अशा योजनेमधून 
झालेल्या कामाबाबत अंतिम उपयोगिता/साध्य मिळविण्याबाबत उपाययोजना करण्याची शिफारस 
करण्यात आली आहे. 


२. त्या अनुषंगाने यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहे. 


१. केंद्र शासन, राज्य शासन व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीमधून विविध 
योजना/कार्यक्रमांमधून करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांची कामे 
प्रकल्प अहवाल तयार करीत असताना त्यामध्ये सदर प्रकल्पाशी संबंधित सर्व घटकांचा 
समावेश करुन त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सर्वसमावेडाकपणे तयार केला जाईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


२. तसेच, योजना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यामध्ये शासनाने केळेली गुंतवणूक विनावापर 
पडून राहणार नाही किंवा त्यामध्ये केलेली गुंतवणूक पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल यासाठी 
नियोजन व उपाययोजना करण्यात यावी. 


३. जसे की, कोणत्याही मलनिस्सारण/पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यामधून निर्माण 
केलेली Treatment Capacity चा संपूर्ण वापर होईल यासाठी पुरेशी उपाययोजना करावी. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत अशा योजना/कार्यक्रमांमधून उभारण्यात आलेली मालमत्ता 
विनावापर पडून राहणार नाही किंवा त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी वापर होणार नाही, यासाठी 
आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


५. थोडक्यात, sa योजनेतून साकारण्यात येणाऱ्या कामामधून आवश्‍यक ती फलनिष्पत्ती 
साध्य करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः लोलेस-२०१७/प्र.क्र.५३३/नवि-३३ 


६. यानुसार सर्व प्रकल्पांमधून अभिप्रेत फलनिष्पत्ती प्राप्त करुन घेण्याची व अशा प्रकल्पांमध्ये 
केंद्र व राज्य शासन किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून केलेली संपूर्ण गुंतवणूक 
उपयुक्त ठरेल, याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संबंधित आयुक्त, 
महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत यांची राहील. 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५२८१५४८४०१९२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
p a Nn U [ a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=300d785e 1 2fdc1 9db061 2f1ffdf83e54efe7da2b1bc6 
J ot | a J a h a V 3d18df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba Jadhav 
Date: 2019.05.29 14:54:21 +05'30' 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्त, (सर्व) 
८. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
९. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१०.जिल्हा प्रशासन अधिकारी (सवी 
११.मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत (सर्व) 
१२.निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


